= २०१०-११ 


मागणी क्र. बी -७, 
मुख्य लेखाशिर्ष ३०५१, बंदरे ब दिपगृहे 
(३०५१ ०७६८) अंतर्गत अनुदान वितरण 
करण्याबाबत. 

शासन निर्णय 

गृह विभाग 


शासन निर्णय पीएलएन ०३१० WH Roo! बंदरे -२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च, २०११ 


- वाचा: १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो 
/ मुकाअ/अर्थ-२/ यो. ख.वि.आ./१०७, दिनांक २५ मार्च, २०११ 

२) ' शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीडीई ०६०६/प्र क्र १२/बंदरे-२, 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २००६ 

३) शासन परिपत्रक क्र. वित्त बिभाग क्र. अंदाज 20.22/ प्र क्र'३१/ २०११/ 

| अर्थसंकल्प-३, दिनांक ड मार्च, २०११. 

प्रस्तावना :- | 


बंदरापर्यंत रस्ते / रेल्वे मार्ग बांधणे आणि ब्रेकवॉटर विकासः यां प्रयोजनासाठी सन 
२०१०-११ या आर्थिक वर्षाकरीता. मागणी क्रमांक बी-७, लेखाशिर्ष ३०५१ - बंदरे ब दिपगृहे, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांना सहाय्यक अनुदान, ०२ लहान बंदरे, (०१) मेरीटाईम aisha सहाय्यक 
अनुदान, (०१) (०८) बंदरापर्यंत रस्ते / रेल्वेमार्ग बांधणे आणि ब्रेकबॉटर बिकास (राज्य) (योजनांतर्गत) 
(३०५१ ०७६८), ३१ सहाय्यक अनुदान (बेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली रु. १००.०० लक्ष हा निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. 

या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून रत्नागिरी येथील मिऱ्या जंक्शन ते भगवतीबंदर पर्यंतच्या 
रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे या कामासाठी निधी त्रितरिल करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी उपरोक्त "वाचा" येथील क्र. (१) येथील दि. २५.३. २०१९ च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. , 


2. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची नवीन कामे ब उपकरणे यांच्या संदर्भात खर्च award 
वित्तिय अधिकार, उपरोक्त "वाचा" येथील क्र. २ येथील दिनांक १० ऑक्टोबर, २००६ च्या शासन . 
र्णयान्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास प्रदान करण्यात आले आहेत. या वित्तिय अधिकारांच्या मर्यादेत 
रु.१००.०० लक्ष खर्चाच्या कामास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी प्रशासकीय 
मान्यता द्यावयाची आहे. त्याअनुषंगाने रत्नागिरी येथील fear जंक्शन ते भगवती बंदर पर्यंतच्या रस्त्याचे 
मजबुतीकरण करणे यां कामाच्या अंदाजपत्रकास बोर्डाचे मुख्य कार्यकासे अधिकारी यांनी दि. २५.३.२०११ 
च्या आदेशान्वये प्रशासव्हीय मान्यचा प्रदान केली आहे. | | 


GR/Dredger Unit 13.1.2011 Jwp/ 13.1.2011 


= प्रयोजनासाठी अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेले अनुदान महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला 
वितरीत करण्याची बाब'शासना'च्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय 


रत्नागिरी defer Breen जंक्शन ते भगवती बंदर पर्यंतच्या रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे या 
कामासाठी सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित झालेला रु. १००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये 
एक कोटी फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास नितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

2. या प्रयोजनासाठी; उपरोक्त निधीपैकी ९० टक्के निधी, अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली 
(815) च्या माध्यमालून संगणकात वितरीत RRO भाला आहे. 


६-1 ae द ८. ४1०0. 


: याः 


he -._ या प्रंयोजनांसाठी.होणारा खर्च "मागणी क्रमांक atte, लेखाशिर्ष ३०५१ - बंदरे ब दिपगृहे, - 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांनां सहाय्येके अनुदान, ०२ लहान बंदरे, (०१) मेरीटाईम बोर्डास 
सहाय्यक अनुदान, (०१). (०८). बंदरापर्यंत रस्तै / रेल्वेमार्ग -बांधणे आणि क्रेकर्वॉटेर बिकास (राज्य) 


... (योजनांतर्गत) (३०५१ ०७६८), ३१ सहाय्यक अनुंदांनबेतनेत्तर)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


याबा. तसेच संदर खर्च सन:२०१०-२०११ यां आर्थिक बर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 


%. बरील "बाचा" येथील क्रे. ३ दि. ४-३:२०११ च्या परिपत्रकातील अटींचे कटाक्षाने पालन 


aware अधिन राहून उपरोक्‍त तरतूद खर्च करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
- बोर्ड, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. | 


ष्‌. *- सदर शासन. निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या 


'बेबसाईटबर अपलोड करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०११०३३०१६०९४५००१९ 
असा आहे. . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. . .: वे हळ 
(प्र. ता. गोड) का 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासत. 
प्रत, "ण 


महालेण्लापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई-. .. .. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर 
अधिदान वब लेखाधिकारी, मुंबई. | 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
मुख्य कार्यकोरी अधिंकांरी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतीसह) 
वित्त विभाग (व्यंय-८/ अर्थसंकल्प -११), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

_ अवर सचिंद, बीयुडी-१, गृह fav, मंत्रालय, मुंबई - २२ 
नियोजन विभाग, (का. १४६२), मंत्रालय, मुंबई - 32 
निवबडनस्ती (बंदरे-२) 


ewe स... og, i ta जक ३. AAAI Tt 1२ 19% 1 217 . 
ae 


